मा. मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीमधून 
खर्च केलेल्या रू. ४.३० कोटी रकमेची 
पुनर्भरणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र.७९/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

तारीख: ११/०२/२०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८,दि. ०२/०८/२०१९ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र.४३८/२८,दि. २०/१०/२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.९७/२८,दि. २०/१०/२०२०. 
४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र.६३ /२८,दि. २०/१०/२०२०. 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.५०/२८,दि. २०/१०/२०२०. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.७७/२८,दि. २०/१०/२०२०. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.५७/२८,दि. २०/१०/२०२०. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.११५/२८,दि. १९/१०/२०२०. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.८४/२८,दि. २०/१०/२०२०. 


-८४) 
० र टी प क न क. नट 


9 
८ 
९ 


प्रस्तावना :- 

युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा 
संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सीमा सुरक्षा बळ व इतर तत्सम निमलष्कर 
दलातील सैनिकांच्या वारसांना संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० 
कोटी इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. सदर आर्थिक मदतीपैकी ५०% रक्‍कम शासकीय अनुदानातून 
(२२३५ २६०८ लेखाशीर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीमधून ) व उर्वरित ५०% रक्कम मुख्यमंत्री सहायता 
(कारगील) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेवरील व्याजातून 
देण्यात येते. 

माहे ऑक्टोबर २०२० मध्ये उक्त (२२३५ २६०८) लेखाशीर्षाखालील उपलब्ध शासकीय अनुदान 
अपुरे पडत असल्यामुळे शासन मान्यतेने अंतरीम व्यवस्था म्हणून ९ शाहीद जवानांच्या अवलंबितांना 
अनुज्ञेय पूर्ण आर्थिक मदत देण्याकरीता संदर्भ क्र. २ ते संदर्भ क्र. ९ मध्ये नमूद प्रकरणांत मुख्यमंत्री 
सहायता (कारगिल) निधीमधून एकूण रू. ४,३०,००,०००/- (रू. चार कोटी तीस लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम खर्च करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार वरीलप्रमाणे राज्यातील ९ शहीद 
जवानांच्या अवलंबितांना पूर्ण आर्थिक मदत अदा करणेसाठी संदर्भ क्र. २ ते संदर्भ क्र. ९ अन्वये 
मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीमधून अंतरीम व्यवस्था म्हणून शासकीय अनुदानाऐवजी खर्च 
करण्यात आलेली एकूण रक्‍कम रू. ४,३०,००,०००/- (रू. चार कोटी तीस लाख फक्त) या आदेशाद्वारे 
मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीमध्ये पुनर्भरणा करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


DRT Us क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. H.98/2L 


2. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे, महाराष्ट्र राज्य यांनी उपरोक्त आदेशानुसार मुख्यमंत्री सहायता 
(कारगिल) निधीमध्ये पुनर्भरणा करणेसाठी आवश्‍यक रू. ४,३०,००,०००/- (रू चार कोटी तीस लाख 
फक्त) इतकी रक्‍कम २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ६०, (००) (ov) देशांतर्गत सुरक्षासंबंधित 
मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक मदत (अनिवायी, 
५० इतर खर्च (२२३५ २६०८) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२१ साठी मंजुर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यासाठी पुढील आवऱ्यक ती नियमोचित कार्यवाही तातडीने करावी. 

3 सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१११६५१३७८९०७ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


it Of Mahara: 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2740bbe 
5, 


Sarita Rishi Bandekar 95: 
Deshmukh टॅ 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन. 


a063b6b4e8/5 9/9 1f350aa6fec292a55dbSbfB829c64d6 
=! Rishi Bandekar Deshmukh 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ , 

६. सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मुंबई - ३२, 

| उपसचिव (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपसचिव कार्यासन २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती. 


Cc “७० AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


